30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय हरसुल 
जि. नाशिक येथील फर्निचर, काँक्रीट 
रोड, पेव्हर ब्लॉक, सौरउर्जा पथदिप व 
इतर अनुषंगिक कामांच्या अंदाजपत्रक व 
आराखडयास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.१५३/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १९ जून, २०२३. 


वाचा : 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये राज्यस्तर मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३ 
/टे-६/ग्रारूहरसुलअनुदुंगिककामे,/४४०६-०७/२३, दिनांक ०२.०५.२०२३. 


प्रस्तावना : 


३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय हरसुल जि. नाशिक येथील फर्निचर, काँक्रीट रोड, पेव्हर ब्लॉक, 
सौरउर्जा पथदिप व इतर अनुषंगिक कामांचे रु.१९९.३१ लक्ष इतक्या रक्‍्कमचे अंदाजपत्रक व 
नकाशांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

२. ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय हरसुल जि. नाशिक येथील फर्निचर, काँक्रीट रोड, पेव्हर ब्लॉक, 
सौरउर्जा पथदिप व इतर अनुषंगिक कामांचे अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित 
आहे. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक यांनी तयार केले 
आहेत. सदर अंदाजपत्रकामध्ये आकस्मिक खर्च ४ टक्के व मजूर विम्याची तरतूद०.५ टक्के, सेंटेज 
चार्जेस ४ टक्के, ग्रीन बिल्डींग १ टक्का, इत्यादी तरतूद केली असून त्यानुसार एकूण रु. १९९.३१ लक्ष 
इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना सोबत जोडण्यात आलेल्या Recapitulation sheet 
प्रमाणे त्याखालील खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.१५३/आरोग्य 3 


अटी व शर्ती :- 

१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

२) बांधकाम सुरु करण्यापुर्वी सदर नकाशा वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बा.विभाग नाशिक यांचेकडून 
मंजुर करुन घ्यावे. 

३) सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 

४) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

५) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना 
आरोग्य खात्याच्या त्यात्या- आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी 
अंतिम करण्यात याव्यात. 

६) सदरचे काम नवीन नमुना AGRA करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुझास्त्रज्ञामार्फत नकाशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर 
करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार 
बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त 
वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा 
पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 

७ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य वास्तुशास््रज्ञाकडून या कामांच्या नकाशे 
व वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवश्यकता नाही. 

८) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्ण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

९) उपरोक्त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 

१०) सदर कामकरतांन कामाची पुनार्वीती (Duplication) होणार नाही याची दक्षता संबंधित 
कार्यवाही अभियंता यांनी घ्यावी. 


3. 30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय हरसुल जि. नाशिक येथील फर्निचर, काँक्रीट रोड, पेव्हर ब्लॉक, 
सौरउर्जा पथदिप व इतर अनुषंगिक कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, ०४- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.१५३/आरोग्य 3 


सार्वजनिक आरोग्य, १०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३- मोठी 
बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल. 


४. ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय हरसुल जि. नाशिक येथील फर्निचर, काँक्रीट रोड, पेव्हर ब्लॉक, 
सौरउर्जा पथदिप व इतर अनुषंगिक कामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा 
प्रस्ताव संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 


५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१२/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- १३४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६१९१४५८५५१०१७ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK 


MAROTI ATRAM 
DN: CN = ASHOK MAROTI 


ATRAM, C = IN, S = 


Maharashtra, O = 
MARO ) गु | GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = PUBLIC 


HEALTH DEPARTMENT 


ATRAM — ७४४४४०७१०७ 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 

उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक. 

. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. नाशिक. 
१०. वैद्यकीय अधिक्षक ग्रामीण रुग्णालय, नाशिक. 
११. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.१५३/आरोग्य 3 


१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ४ 


WA 


A 


at: 
ieee. RE 
ral 
harvesting 
a वलड 
& pump house bore well 

1 [_____| 


Lifts (4 Nos as per given plan) ee काका 
i PO तिकमि्सिडॉ 2 


Furniture work At Rural Hospital Harsul, Dist. Nashik 


Recapitulation sheet sheet 


oe ee 


ee Floor 


Oxygen gas pipe line 


fd 2% for Rain water harvesting eee Dee So 
au 1% solar Roof Top eee Raa See: + eS: 
Mm 40% of Total Area) | 1352.00 | 5000.00 11 |__6760000.00 


1135000 1[_5000.00_|_________---_720000:00 
a ee en आलत जिक Sub Total (9) | _ 8910000.00 


Add 5% water supply Sanitary work & 1. 
External Drainage System 


ipa | ततवता 
अगम en es ee लयन 
—— YF tesa 750000.00 
a OR NN 1 
Miscellaneous Items aan aaa तममडेलिनेओते. DARN 
a 
noo 111 ee 
cr el a are 
arkin ice ee Ae 
Landscaping & Gardening 7s eel MNEs Meee 
nl Riek, SS 
iompsum | | ___-- 
cc eee ee eee 
ee eee Geet 
ee: 1_______ ।|_1031[8) 


Air Conditioning / Central Cooling 


: 
: 


6 


Essential Items 


AB Room. Area Lighting, Pumps, Generator 


CCTV 
upply Charges of MSEDCL (MSEB) 


n 


Area (Sqm 
त्मात 
नकी 
ees 
eee 
ae 
ee 
eee 
were 
Add Architects Charges 2% ( On P) ee aes 
ae 
ee 
ee al 
मल्यान्क तहा 
| TOTAL PROJECT COST eae 
pee 


